बुलडाणा जिल्ह्यातील मोताळा तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करण्यात आलेल्या ग्रामीण मार्ग क्रमांकामध्ये 
बदल करणेबाबत शुध्दीपत्रक. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७९(भाग-४)/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-२५ ऑक्टोबर, 2023. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
जा.क्र.का-२ (२)/रस्ते दर्जोन्न्ती -बुलडाणा /२०२२/४४३६, दि.१४/१०/२०२२ 
२) मा. संजय रामभाऊ गायकवाड, विधानसभा सदस्य, २२ बुलडाणा विधानसभा मतदार संघ, 
बुलडाणा यांचे पत्र दितांक ०१/१०/२०२३. 


वाचा - समक्रामांकचा शासन निर्णय दिनांक ०८/०५/२०२३. 


शुध्दीपत्रक :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांच्या संदर्भाधिन क्र. (१) 
प्राप्त पत्रान्वये बुलडाणा जिल्ह्यातील मोताळा तालुक्‍यातील अवर्गीकृत रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना सन २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला 
आहे. सदर शासन निर्णयामधील ग्रामीण मार्ग क्रमांकामध्ये खाळीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | पुर्वीचा ग्रामीण नवीन ग्रामीण मार्ग 
व एकूण लांबी । मार्ग क्रमांक क्रमांक 


तालुका- मोताळा 


a तालखेड ते भाडगणी रस्ता. | ०/०० ते ५/०० _। ग्रामीण मार्ग-८४ | ग्रामीण मार्ग-१०९ 
(भाडगणी हे गाव मलकापूर | ५.०० कि.मी. 
तालुक्यात येते) 


२. ।महाळुंगी ते राजणी रस्ता. | ०/०० ते ४/०० =| ग्रामीण मार्ग-८५ ग्रामीण मार्ग-११० 
(राजणी हे गाव जळगाव | ४.०० कि.मी. 
जिल्ह्यात येते) 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७९(भाग-४)/नियोजन-२ 


३. «| tome ते निमखेड रस्ता. | ०/०० ते ४/०० । ग्रामीण मार्ग-८६ |। ग्रामीण मार्ग-१११ 
(निमखेड हे गाव मलकपूर | ४.०० कि.मी. 
तलुक्‍्यात येते) 
४. ।ऱोलापूर बाजार ते तळणी रस्ता. | ०/०० ते ३/५०० | ग्रामीण मार्ग-८७ । ग्रामीण मार्ग-११२ 
३.५० कि.मी. 
५. | याकतपूर मंदिर ते मोरखेड शिव | ०/०० ते ४/०० । ग्रामीण मार्ग-८८ । ग्रामीण मार्ग-११३ 
इजिमा-९५ ला जोडणारा रस्ता. | ४.०० कि.मी. 
(मोरखेड हे गाव मलकापूर 
तालुक्यात येते.) 
६. किन्होळा ते रिधोरा रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ग्रामीण मार्ग-८९ | ग्रामीण मार्ग-११४ 
३.०० कि.मी. 
७. किन्होळा ते खांडवा रस्ता. ०/०० ते ४/०० | ग्रामीण मार्ग-९० । ग्रामीण मार्ग-११५ 
४.०० कि.मी. 
८. | पिप्री गवळी ते नळगंगापूर रस्ता. | ०/०० ते ५/०० | ग्रामीण मार्ग-९१ । ग्रामीण मार्ग-११६ 
५.०० कि.मी. 
९. जनुना ते धामणगाव देशमुख | ०/०० ते ३/०० | ग्रामीण मार्ग-९२ । ग्रामीण मार्ग-११७ 
रस्ता. ३.०० कि.मी. 
णि सोनबरड ते नाईकनगर रस्ता. । ०/०० ते ३/०० | ग्रामीण मार्ग-९३ | ग्रामीण मार्ग-११८ 
३.०० कि.मी. 
| १. ।मुतीते राजुर रस्ता. ०/०० ते २/०० ग्रामीण मार्ग-९४  । ग्रामीण मार्ग-११९ 
२.०० कि.मी. 
१२. ।मुर्ती ते रोहिणखेड रस्ता. ०/०० ते ४/०० | ग्रामीण मार्ग-९५ । ग्रामीण मार्ग-१२० 
४.०० कि.मी. 
१३. ।मुर्ती ते वडगाव खंडोपंत रस्ता. | ०/०० ते ५/०० | ग्रामीण मार्ग-९६ | ग्रामीण मार्ग-१२१ 
५.०० कि.मी. 
१४. । वडगांव खंडोपंत ते टाकळी । ०/०० ते ५/०० | ग्रामीण मार्ग-९७ । ग्रामीण मार्ग-१२२ 
रस्ता. ५.०० कि.मी. 
१५. | TOUR खु. ते घुस्सर रस्ता. ०/०० ते २/०० | ग्रामीण मार्ग-९८ । ग्रामीण मार्ग-१२३ 
२.०० कि.मी. 
१६. | OTR खु. ते दाभाडी रस्ता. | ०/०० ते ३/०० | ग्रामीण मार्ग-९९ । ग्रामीण मार्ग-१२४ 
३.०० कि.मी. 
१७. । निपाणा ते आळंद रस्ता. (आळंद | ०/०० ते ३/०० | ग्रामीण मार्ग-१०० । ग्रामीण मार्ग-१२५ 
हे गाव मलकापूर तालुक्यात | 3.00 कि.मी. 
येते) 
१८. | माकोडी ते कोल्हीगवळी रस्ता. | ०/०० ते ३/०० | ग्रामीण मार्ग-१०१ । ग्रामीण मार्ग-१२६ 
३.०० कि.मी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७९(भाग-४)/नियोजन-२ 


१९. । सावरगांव ते दुधलगाव बु. | ०/०० ते ४/०० | ग्रामीण मार्ग-१०२ | ग्रामीण मार्ग-१२७ 
रस्ता. (दुधलगाव हे गव | ४.०० कि.मी. 
मलकपूर तालुक्यात येते.) 
२०. | निपाणा ते मोरखेड रस्ता. | ०/०० ते ४/०० | ग्रामीण मार्ग-१०३ | ग्रामीण मार्ग-१२८ 
RES हे गाव मलकापूर | ४.०० कि.मी. 
तालुक्यात येते) 
२१. | निपाणा ते हरणखेड रस्ता. | ०/०० ते ४/०० | ग्रामीण मार्ग-१०४ । ग्रामीण मार्ग-१२९ 
(हरणखेड हे गाव मलकापूर | ४.०० कि.मी. 
तालुक्यात येते.) 
२२. ब्राम्हंदा ते हिवरी रस्ता. ०/०० ते २/५०० | ग्रामीण मार्ग-१०५ | ग्रामीण मार्ग-१३० 
२.५०० कि.मी. 
२३. | धामणगाव बढे ते पान्हेरा रस्ता. | ०/०० ते ५/०० _। ग्रामीण मार्ग-१०६ । ग्रामीण मार्ग-१३१ 
५.०० कि.मी. 
२४. | धामणगाव बढे ते पंचलिग रस्ता. | ०/०० ते ३/५०० | ग्रामीण मार्ग-१०७ । ग्रामीण मार्ग-१३२ 
३.५०० कि.मी. 
२५. | कोऱ्हाळा ते थड रस्ता. ०/०० ते ४/०० । ग्रामीण मार्ग-१०८ | ग्रामीण मार्ग-१३३ 
४.०० कि.मी. 
२६. ।ब्राम्हंदा ते पान्हेरा रस्ता. ०/०० ते ३/००  । ग्रामीण मार्ग-१०९ । ग्रामीण मार्ग-१३४ 
३.०० कि.मी. 
२७. | किन्होळा ते पोखरी रस्ता. ०/०० ते ४/०० | ग्रामीण मार्ग-११० । ग्रामीण मार्ग-१३५ 
४.०० कि.मी. 
२८. । लालमाती ते तपोवन रस्ता. ०/०० ते ३/०० । ग्रामीण मार्ग-१११ | ग्रामीण मार्ग-१३६ 
३.०० कि.मी. 
२९. । काळेगाव ते तपोवन रस्ता. ०/०० ते २/०० | ग्रामीण मार्ग-११२ । ग्रामीण मार्ग-१३७ 
२.०० कि.मी. 
३०. ।सारोळा मारोती ते तपोवन | ०/०० ते २/०० | ग्रामीण मार्ग-११३ । ग्रामीण मार्ग-१३८ 
रस्ता. २.०० कि.मी. 
३१. | पाडी ते पोफळी रस्ता. ०/०० ते २/०० | ग्रामीण मार्ग-११४ | ग्रामीण मार्ग-१३९ 
२.०० कि.मी. 
३२. | सिदखेड ते गोरनाळा रस्ता. | ०/०० ते ३/५०० | ग्रामीण मार्ग-११५ | ग्रामीण मार्ग-१४० 
(गोरनाळा हे गाव जळगाव | 3.400 कि.मी. 
खानदेश तालुक्‍यात येते) 
३३. | कोल्ही गवळी ते गुगळी रस्ता. । ०/०० ते ५/०० | ग्रामीण मार्ग-११६ । ग्रामीण मार्ग-१४१ 
५.०० कि.मी. 
३४. ।कोऱ्हाळा ते रोहिणखेड रस्ता. । ०/०० ते ५/०० | ग्रामीण मार्ग-११७ । ग्रामीण मार्ग-१४२ 
५.०० कि.मी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७९(भाग-४)/नियोजन-२ 


३५. | खंडवा ते हिवरी रस्ता.(हिवरी हे | ०/०० ते ३/०० | ग्रामीण मार्ग-११८ । ग्रामीण मार्ग-१४३ 
गाव जळगाव खानदेश | ३.०० कि.मी 
तालुक्यात येते) 
३६. | पिंपळगाव देवी ते धामणगाव बढे | ०/०० ते ३/०० । ग्रामीण मार्ग-११९ । ग्रामीण मार्ग-१४४ 
गजानन महाराज मंदिर पोच | ३.०० कि.मी 
रस्ता. 
30. ।काल्ही गवळी ते महाबळेश्वर | ०/०० ते ०/६०० | ग्रामीण मार्ग-१२० । ग्रामीण मार्ग-१४५ 
मंदिराकडे जाणारा रस्ता. ०.६०० कि.मी. 
३८. | प्र.रा.मा.१३ ते राजुर पोच रस्ता. | ०/०० ते ०/२०० | ग्रामीण मार्ग-१२१ । ग्रामीण मार्ग-१४६ 
०.२०० कि.मी. 
३९. ।आडविहिर ते fester खु. | ०/०० ते ४/०० | ग्रामीण मार्ग-१२२ | ग्रामीण मार्ग-१४७ 
रस्ता. ४.०० कि.मी. 
४०. ।उ-हानवीन ते माळेगाव रस्ता. । ०/०० ते ५/०० | ग्रामीण मार्ग-१२३ । ग्रामीण मार्ग-१४८ 
५.०० कि.मी. 
४१. | सिदखेड ते सिरमिल रस्ता. ०/०० ते ३/००  । ग्रामीण मार्ग-१२४ | ग्रामीण मार्ग-१४९ 
३.०० कि.मी. 
४२. ।लपालीते सिरमिल रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ग्रामीण मार्ग-१२५ । ग्रामीण मार्ग-१५० 
३.०० कि.मी. 
४३. ।नळकुंड ते श्रृषीखो-याकडे | ०/०० ते ५/०० | ग्रामीण मार्ग-१२६ | ग्रामीण मार्ग-१५१ 
जाणारा रस्ता. ५.०० कि.मी. 
४४. ।पलढग ते बाळु मामा मंदिर ते | ०/०० ते २/०० | ग्रामीण मार्ग-१२७ । ग्रामीण मार्ग-१५२ 
इजिमा ८९ ला जोडणारा | २.०० कि.मी. 
पोचरस्ता. 
४५. ।टेंभीते आव्हा युनुसपुर रस्ता. । ०/०० ते ४/०० | | ग्रामीण मार्ग-१२८ । ग्रामीण मार्ग-१५३ 
४.०० कि.मी. 
४६. | आव्हा युनुसपुर ते उ-हा जुने | ०/०० ते ३/०० ग्रामीण मार्ग-१२९ । ग्रामीण मार्ग-१५४ 
रस्ता. ३.०० कि.मी. 
४७. ।परडातेवारुळी रस्ता. ०/०० ते ३/००  । ग्रामीण मार्ग-१३० । ग्रामीण मार्ग-१५५ 
३.०० कि.मी. 
४८. ।परडाते खरबडी रस्ता. ०/०० ते ४/००  । ग्रामीण मार्ग-१३१ । ग्रामीण मार्ग-१५६ 
४.०० कि.मी. 
४९. ।परडा ते नेहरु नगर(पोच । ०/०० ते ३/०० _। ग्रामीण मार्ग-१३२ ग्रामीण मार्ग-१५७ 
मागीइजिमा ९१ रस्त्यास | ३.०० कि.मी. 
जोडणारा रस्ता. 
yo, । ठोरवातेवारुळी रस्ता. ०/०० ते ३/०० । ग्रामीण मार्ग-१३३ | ग्रामीण मार्ग-१५८ 
३.०० कि.मी. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७९(भाग-४)/नियोजन-२ 


५१. | तरोडा ते आवळी धरण रस्ता. । ०/०० ते २/५०० | ग्रामीण मार्ग-१३४ | ग्रामीण मार्ग-१५९ 


२.५०० कि.मी. 
५२. | लोणघाट ते तारपूर (देवी) रस्ता. | ०/०० ते ३/५०० | ग्रामीण मार्ग-१३५ । ग्रामीण मार्ग-१६० 
३.५०० कि.मी. 
एकुण १७६.८०० कि.मी. 


हे शुध्दीपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या (www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३१०२६१५५९४३२६१८ असा 


आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 

GANPAT SANDIP AI ००-०५ याजा 
ee aoe 

KAC H A R E ABOBBCB16CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 
Date: 2023.10.26 16:03:19 +05'30' 

(ग.सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती. 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
३) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 
२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच 
केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

प्रत - 
१ 
२ 


उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, अमरावती. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलडाणा. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

निवडनस्ती. 


AN 
YS wee Vel Se क ना 


te} 
शै 
& 
9 
¢ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


